RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 
Reg.No.MCS/173/ 2016-18 


AMDM 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक २० ] 


गुरुवार , मार्च ९ , २०१७ / फाल्गुन १८ , शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ मार्च २०१७ 


- 


अधिसूचना 


स्थावर संपदा (विनियमन व विकास ) अधिनियम , २०१६ . 

क्रमांक रिइप्रा . २०१७ / प्र.क्र .७ ९/ दूवपू -२. — स्थावर संपदा ( विनियमन व विकास ) अधिनियम , २०१६ ( २०१६ चा १६ ) याच्या कलम २० च्या 
पोट -कलम (१) च्या तिस- या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे महाराष्ट्र राज्यासाठी 
" महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण ” म्हणून ओळखले जाणारे एक प्राधिकरण स्थापन करीत आहे व या प्राधिकरणाचे मुख्यालय मुंबई येथे 
असेल. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . कों . धनावडे , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - २३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ९, २०१७ / फाल्गुन १८ , शके १९ ३८ 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 8th March 2017 


NOTIFICATION 


THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 2016 . 


No. REA.2017/C.R . 79 /DVP -2. — In exercise of the powers conferred by the third proviso to 
sub - section ( 1) of section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 ( 16 of 
2016 ), the Government of Maharashtra hereby, establishes , for the State of Maharashtra , the 
Authority to be known as “ the Maharashtra Real Estate Regulatory Authority ” which shall have 
its headquarters at Mumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. K. DHANAWADE , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


